RNINo.MAHBIL / 2009 / 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष ७ , 


अंक १८ ] 


[ पृष्ठे ४ 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ) , जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , नागरी पुरवठा , मुंबई यांचे कार्यालय 
रॉयल इन्शुरन्स इमारत , ५ वा मजला , ज . टा . मार्ग , चर्चगेट , मुंबई ४०० ०२० , 

दिनांक १ जुलै २०२१ . 


वाचा . 


( १ ) दि केरोसीन ( रेस्ट्रीक्शन ऑन युज अॅण्ड फिक्सेशन ऑफ सिलिंग प्राईस ) ऑर्डर , १ ९९ ३ . 
( २ ) शासन पत्र क्रमांक रॉकेल -२०१८ / प्र.क्र . १ / ना.पु . २७ , दिनांक १४ मे २०१८ . 
( ३ ) क्रमांक निशि / केरो / २०२१ / ९ ५ / आठ / जा . ३७ , दिनांक २ जून २०२१ . 
( ४ ) राज्यस्तरीय समन्वयक , तेल उद्योग यांचा दिनांक १ जुलै २०२१ रोजी प्राप्त ई - मेल संदेश . 


अधिसूचना 


; 


क्रमांक निशि / केरो / २०२१ / १३५ / आठ / जा . ५१.- शासनाने संदर्भ क्र . २ च्या पत्रान्वये नियंत्रक , शिधावाटप व संचालक , नागरी 

पुरवठा , 
मुंबई यांनी राज्यस्तरीय समन्वयक , तेल उद्योग यांच्याकडून सुधारित डेपो दर प्राप्त करून घेऊन त्याआधारे केरोसीनचे दर सुधारित करण्याची 
कार्यवाही करावी , असे आदेशित केले आहे 

ज्याअर्थी , सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील एक्स डेपो दरामध्ये दिनांक १ जुलै २०२१ पासून सुधारणा केलेली असल्याचे राज्यस्तरीय समन्वयक , 
तेल उद्योग , मुंबई यांनी या कार्यालयास संदर्भ क्र . ४ च्या ई - मेल संदेशाद्वारे कळविले आहे ; 

त्याअनुषंगाने सुधारित एक्स - डेपो दराचा तक्ता सोबत पाठवून सदर सुधारित एक्स - डेपो दराच्या अनुषंगाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत 
वितरित करण्यात येणाऱ्या केरोसीनचा सुधारित कमिशनसह घाऊक व किरकोळ विक्री दर निश्चित करून त्याबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक 


आहे . 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 
त्याअर्थी , वाचा क्र . १ मध्ये नमूद तरतुदीस अनुसरून , मुंबई ( मुंबई शहर व मुंबई उपनगर ) केरोसीनच्या घरगुती वापराचे घाऊक व किरकोळ 
विक्रीचे दर दिनांक १ जुलै २०२१ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरिता पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे 


अ . क्र . 


बाब 


सध्याचा दर 
( रुपये प्रति कि . लि . ) 


सुधारित दर 
( रुपये प्रति कि . लि . ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३४ ९ २८.०० 


३६६३८.०० 


१७४६.४० 


१८३१.९ ० 


३६६७४.४० 


३८४६ ९.९ ० 


१३४१.८८ 


१३४१.८८ 


९९ .०० 


९९ .०० 


२८०.७ ९ 


२८०.७ ९ 


७०.२० 


७०.२० 


ए . एक्स डेपो दर ( रुपये प्रति कि . लि . ) 
बी . वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी ) @ ५ % 
सी . घाऊक विक्रेत्यासाठी एकूण खरेदी किंमत ( ए + बी ) 
डी . ( i ) घाऊक विक्रेत्याचे कमिशन 

( ii ) तापमान बदलामुळे येणाऱ्या घटीच्या व हाताळणूक तुटीच्या प्रतिपूर्तीसाठी 

असाधारण भत्ता . 
( iii ) ( A ) वाहतूक खर्च 

( B ) डिझेल व्यतिरिक्त आनुषंगिक बाबींचा खर्च 
( C ) डिझेलवरील खर्चात झालेली वाढ 

एकूण वाहतूक खर्च ( A + B + C ) 
( iv ) पथकर ( Toll Tax ) 
( v ) घाऊक वितरकांना पूर्णांकाचा लाभ 

( vi ) एकूण किंमत वाढ : [ डी ( i ) + डी ( ii ) + डी ( ii ) + डी ( iv ) + डी ( v ) ] 
इ . एकूण किंमत वाढीवर , वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी ) @ ५ % [ डी ( vi ) च्या ५ % ] . 
एफ . एकूण [ सी + डी ( vi ) + इ ] घाऊक विक्रीचा दर 
एफ -१ . किरकोळ विक्रेत्यासाठी खरेदी किंमत 


९९ .३४ 


९९ .३४ 


४५०.३३ 


४५०.३३ 


७०.०० 


७०.०० 


७.२२ 


१.९ ८ 


+ 


१ ९ ६८.४३ 


१ ९ ६३.१ ९ 


९ ८.४२ 


९ ८.१६ 


३८७४१.२५ 


४०५३१.२५ 


३८७४१.२५ ** 

( किंमत रुपये 
३६८ ९ ६.४३ + 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये १८४४.८२ ) 


४०५३१.२५ ** 
( किंमत रुपये 

३८६०१.१ ९ + 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये १ ९ ३०.०६ ) 


६७५.०० 


६७५.०० 


३३.७५ 


३३.७५ 


जी . किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) 
एच . किरकोळ विक्रेत्याचे कमिशन ( तुटीच्या लाभांसह ) वर टक्के वस्तू व सेवा 

कर ( जीएसटी ) ( जी च्या ५ टक्के ) 
आय . किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति किलो लीटर ) 


३ ९ ४५०.०० ** 
( किंमत रुपये 

३७५७१.४३ 
वस्तू व सेवा कर 


४१२४०.०० ** 
( किंमत रुपये 

३ ९ २७६.१ ९ 
वस्तू व सेवा कर 
रुपये १ ९ ६३.८१ ) 


रुपये १८७८.५७ ) 


जे . किरकोळ विक्री दर ( रुपये प्रति लीटर ) 


३ ९ .४५ 


४१.२४ 


शासन परिपत्रक क्रमांक अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , क्रमांक केईआर . १३७६ / ३७६ ९ / १७ , दिनांक १७ डिसेंबर १ ९ ७६ 
नुसार पूर्णांकाचा लाभ एकाच पातळीवर ( घाऊक वितरक ) घाऊक दरामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे . 


कैलास पगारे ( भा.प्र.से. ) , 

नियंत्रक , 
शिधावाटप व संचालक , नागरी पुरवठा , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


३ 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


NOTIFICATION 


Read.- ( 1 ) High Court Notification No.PL ( APP ) / PRO / G - A / ABD / 2020 / 2160 , dated 28th 

October 2020 regarding appointment of Shri Anant Manoharrao Joshi , “ Private 
Secretary to the Honourable Judge ” , on the post of “ Senior Private Secretary to 
the Honourable Judge " , High Court of Judicature at Bombay , Aurangabad Bench 

at Aurangabad , purely on temporary basis for a period of six months . 
( 2 ) High Court Notification No.PL ( APP ) / PRO / G - A / ABD / 2021 / 2165 , dated 30th April 

2021 thereby continued the service of Shri A. M. Joshi “ Private Secretary to the 
Hon'ble Judge ” , on the post of “ Senior Private Secretary to the Honourable Judge ” , 
High Court of Judicature at Bombay , Aurangabad Bench at Aurangabad , purely 
on temporary basis from 2nd May 2021 to 30th June 2021 . 


No. PL ( APP ) /PRO/G-A/ABD/2021/3039-3246.–The services of Shri Anant Manoharrao Joshi , 
presently working on the post of “ Senior Private Secretary to the Honourable Judge " on the estaiblishment 
of High Court of Judicature at Bombay , Bench at Aurangabad , Aurangabad , as per above Notifications , 
are continued on the said post purely on temporary basis till 30th September 2021 or until further order , 
whichever is earlier on the following conditions : 

( 1 ) He shall be liable to be reverted to his original post of Private Secretary without any notice 

and without assigning any reasons therefor . 
( 2 ) His temporary appointment as Senior Private Secretary to the Hon'ble Judge , shall not 

give him any right for appointment to the post of Senior Private Secretary in future without 
selection for the post of Senior Private Secretary in accordance with the provisions of Rule 
9 ( A ) and a preferential claim to future appointment and seniority etc. in the cadre of Senior 

Private Secretary to the Hon'ble Judge . 
( 3 ) His appointment is made subject to any litigation representation that might be filed . 


By order and in the name of the Hon'ble the Chief Justice , 


M. W. CHANDWANI , 


High Court of Judicature at Bombay , 
dated the 30th June 2021 . 


Registrar General . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४-३० , शके १ ९ ४३ 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


NOTIFICATION 


Read . - ( 1 ) High Court Letter No. A. 1203/2008 , dated 26th May 2019 thereby the services 

of Shri S. N. Joshi , Registrar / Principal Secretary to the Hon'ble the Chief Justice , 
High Court , Appellate Side , Bombay has been spared as Officer - on - Special Duty 

in Supreme Court of India , New Delhi , on deputation basis . 
( 2 ) Supreme Court Office Order No. F. 6 / 105 / 2019 - SCA ( I ) , dated 22nd June 2021 

issued by the Registrar ( Admn . I ) , Supreme Court of India , New Delhi . 


Order 


No. PL ( APP ) / Gr . A / 2021 / 3189-3348 . - Consequent upon repatriation of Shri Sham Nagnathrao Joshi , 
Officer - on - Special Duty ( in the grade of Registrar ) , from the establishment of the Supreme Court of India , 
New Delhi , he is hereby continued and appointed on the newly created post of Registrar ( protocal ) , on the 
establishment of the High Court , Appellate Side , Bombay , with effect from 8th July 2021 ( B.N. ) till 30th 
September 2021 or until further order , whichever is earlier . 


By order and in the name of the Hon'ble the Chief Justice , 


M. W. CHANDWANI , 


High Court of Judicature at Bombay , 
dated the 3rd / 5th July 2021 . 


Registrar General . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


